महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि -१११९/प्र.क्र.५२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ मार्च, २०२१ 


संदर्भ- समक्रमांकाचे दिनांक ०१.१०.२०१९ चे आदेठा 


आदेशा 
श्रीमती सुलभा पोरे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये “महाराष्ट्र राज्य 
सेवा हक्क आयोग” यांच्या अधिपत्याखालील राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई या 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या 
आहेत. श्रीमती पोरे राज्य मुख्य सेवा SEH आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई कार्यालयात दिनांक ०२.०३.२०२० पासून 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक 09.03.2029 रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्रीमती पोरे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालळावधीस दिनांक ३१.०७.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१७०५०६१८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, 
eneral 
Gajanan Sica 
18021798a5cled41a 
a da8a’ 7b4f0, 
serial IN =54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSde2ad659e360 
Bhimrao GuraV eee 
Date: 2021.03.09 17:08:39 +05'30' 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती सुलभा पोरे, कक्ष अधिकारी, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांचे कार्यालय, निर्मल भवन, २ रा 
मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 


प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव -: 


१) अपर मुख्य सचिव (र.व.का.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२) मा.राज्य मुख्य लोकसेवा हक्‍क आयुक्त, निर्मल भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 

३) सह/उप सचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त कार्यालय, निर्मल भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई. 

४) सह/ उप सचिव (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

५) सह/ उप सचिव (आस्थापना) , नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६) निवडनस्ती (कार्या-१४ब). 


